विधानमंडळ /संसद सदस्यांना सन्मानाची व 
सौजन्याची वागणूक देण्याबाबतच्या 
मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१८ / प्र. क्र. ९७/१८(र.व का.) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ३० मे, २०१८ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : विमंस-२०१३ / प्र. क्र. ६७ / १८ (WT 
1), दिनांक २७ जुले, २०१५. 


२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण-२०१७ / प्र. क्र.१७१ / १८ 
(र.व का.), दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१७. 


परिपत्रक : 


विधानमंडळ / संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देण्यासंदर्भात दिनांक २७ 
जुले, २०१५ च्या परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करण्यात आलेली असून सदर 
परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१७ च्या 
परिपत्रकान्वये पुन्हा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 


२. तथापि असे निदर्शनास आले आहे की, अनेक विभागांकडून सदर सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन होत नसून, विधानमंडळ / संसद सदस्यांच्या पत्रांना / विशोषाधिकार भंग सूचनांना पोच दिली 
जात नाही, त्यांचे पत्रावर कार्यवाही करून त्यांना त्याबाबत अवगत केळे जात नाही. तसेच अनेक 
वेळा शासकीय समारंभ आयोजित करताना संबंधित विधानमंडळ / संसद सदस्यांना आमंत्रित केले 
जात नसल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होत आहेत. 


३. सबब सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना पुन्हा सूचित करण्यात येते की, उक्त 
परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. त्याचप्रमाणे विधानमंडळ / संसद सदस्यांच्या 
पत्रांवरील कार्यवाहीसाठी आपल्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग / कार्यालये यांनी स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवल्याबद्दल तसेच त्यावरील कार्यवाही विहित मुदतीत होत असल्याबद्दल खातरजमा करण्यासाठी 
तिमाही आढावा घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१८ / प्र. क्र. ९७/१८(र.व का.) 


छ. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५३०११३१२९६३०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dinesh 10 त. न 


Ku aa a [| Ja | n लमिवर्यठव0० ct 7h 137848 0738202825 


(दिनेश कुमार जेन) 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 


२.सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 
३.मा. राज्यपालांचे सचिव (५ प्रती), 

४.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (५ प्रती), 

५.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव (५ प्रती), 

६.मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, 
७.मा.मुख्य सचिवांचे कार्यालय, 

८.मा.महाअधिवक्‍्ता,महाराष्ट्र राज्य 

९.सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

१०.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई (५ प्रती), 
११.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

१२.प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, 

१३.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय (२ प्रती), 
१४.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१५.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

१६.मुख्य माहिती आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१७. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१९.सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२०.सर्व विभागीय आयुक्त, 

२१.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२२.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
२३.मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
२४.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

२५.निवड नस्ती.(कार्यासन-१८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


